gar विभागाचा प्रशासकीय खर्च, gear 
धोरण २०२३-२८ च्या अंमलबजावणीच्या संबंधित 
खर्च, प्रचार-प्रसिध्दी, प्रकल्प व्यवस्थापन एजन्सी 
संबंधित खर्च व इतर आनुषंगीक खर्चासाठीच्या 
योजनेस प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: धोरण -२०२३/प्र.क्र.१०६/टेक्स-५ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १० नोव्हेंबर, 2023 
वाचा :- 
शासन निर्णय सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. धोरण-२०२३/प्र.क्र.८१/टेक्स-५, दि.०२ जून, २०२३. 


प्रस्तावना :- 
वरील संदर्भिय दि.०२ जून २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राज्याचे एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण 
२०२३-२८ जाहिर करण्यात आले आहे. या धोरणान्वये विविध चर्चासत्र, परिषदा, परिसंवाद, वेबिनार आयोजित करणे, 
वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील कारागिरांसाठी विविध प्रशिक्षण आयोजित करणे, महाटफ (MAHA-TUFS) योजनेमधील 
यंत्रसामुग्री तसेच इतर पात्र यंत्रसामुग्री निश्चित करण्यासाठी समिती स्थापन करणे, या धोरणाची व योजनांची व्यापक 
प्रचार व प्रसिद्धी करणे, विविध वस्त्रोद्योग घटकांसाठी गुंतवणूकदार परिषदेचे आयोजन करणे, प्रकल्प व्यवस्थापन 
एजन्सी (PMA) स्थापन करणे तसेच विविध वस्त्रोद्योग उत्पादनांचे प्रदर्शने भरविणे यासारखे उद्दिष्टे निश्चित करण्यात 
आले आहेत. या सर्व बाबींसाठी होणाऱ्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 
या शासन निर्णयाद्वारे वस्रोद्योग धोरण २०२३-२८ च्या अंमलबजावणी संबंधित होणाऱ्या खर्चास प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 
२. PATENT धोरण २०२३-२८ च्या अंमलबजावणी संबंधित होणाऱ्या खर्चामध्ये खालील प्रमाणे नमूद बाबींचा 
PATA असेल :- 
१) वस्त्रो्योग धोरण २०२३-२८ संदर्भात आयोजित करण्यात येणाऱ्या विविध चर्चासत्रे, परिषदा, 
परिसंवाद, वेबिनार यासाठीचा खर्च. 
२) gare आणि संतूलीत मनुष्यबळ निर्माण करण्यासाठी तसेच त्यांचे कौशल्य विकास आणि क्षमता 
वाढीला प्रोत्साहन देण्यासाठी वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील नामांकित औद्योगिक संस्था, शैक्षणिक संस्था, 


कौशल्य विकासासंबंधित संस्थांकडून वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील कारागिरांसाठी आयोजित करण्यात 


शासन निर्णय क्रमांकः धोरण -२०२३/प्र.क्र.१०६/टेक्स-५ 


4) 


७) 


येणाऱ्या प्रशिक्षणासाठी खर्च व त्याअनुषंगाने आवश्‍यक असलेल्या साहित्याचा खर्च. 

महाटफ (MAHA-TUFS) योजनेमधील यंत्रसामुग्री तसेच इतर पात्र यंत्रसामुग्री निश्चित 
करण्यासाठी स्थापन करण्यात येणाऱ्या समितीच्या बैठका व त्यासंबंधित खर्च. 

वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८ या धोरणान्वये राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची माहिती अंतिम 
घटकापर्यंत/लाभार्थ्यापर्यंत पोचविण्यासाठी योजनांची व्यापक प्रचार व प्रसिद्धी तसेच 
विभागामार्फत करण्यात आलेल्या कार्यवाहीबाबतची माहितीची प्रसिद्धी यासंदर्भात होणारा खर्च. 
THAT धोरण २०२३-२८ ची अंमलबजावणी आणि हितधारकांपर्यंत पोहचण्यासाठी 
व्यावसायिकांच्या एका गटाची प्रकल्प व्यवस्थापन एजन्सी (PMA) नियुक्‍ती करण्यात येणार असून 
यासंबंधित होणारा खर्च. 
राज्यातील विणकरांनी तयार केलेल्या कापूस, रेशीम, हातमाग, यंत्रमाग उत्पादनांच्या विक्रीला 
चालना देण्यासाठी राज्यामध्ये तसेच देशातील मोठया इाहरांमध्ये प्रदर्शानांचे आयोजन 
करण्यासंदर्भातील खर्च. 


वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८ च्या अंमलबजावणीसंदर्भात होणारा इतर अनुषंगिक खर्च. 


३. उपरोक्त नमूद बाबींवर होणारा खर्च खालील नमूद लेखाशीर्षामधून भागविण्यात येईल. 


२८५१, ग्रामोद्योग व लघुउद्योग, 


(११०), संमिश्र ग्रामोद्योग व लघुउद्योग आणि सहकारी संस्था, 


मागणी क्र. व्ही-२ Demand No. V- 2 
2851, Village and Small Industries, 
(110), Composite Village and Small 


industries and Co-operative societies, 


(03) एकात्मिक व शाश्वत TALENT धोरण २०२३-२८, (03) Integrated and Sustainable Textile 


(०३)(०७) वस्त्रोद्योग विभागाचा प्रशासकीय खर्च, वस्त्रोद्योग Policy 2023-28, 


धोरण २०२३-२८ च्या अंमलबजावणीच्या संबंधित खर्च, 


प्रचार- प्रसिध्दी, प्रकल्प व्यवस्थापन एजन्सी संबंधित खर्च व 


(03) (07), Scheme for administrative 
expenditure of Textiles Department. 


Expenditure related to implementation of 


इतर आनुषंगीक खर्चासाठीची योजना, (२८५१ ७४६३) Textile Policy 2023-28, publicity, project 


33, अर्थसहाय्य. management agency related expenditure 
and other incidental expenditure, (2851 
7463) 

33, Subsidies. 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


SR निर्णय क्रमांकः धोरण -२०२३/प्र.क्र.१०६/टेक्स-५ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३१११०१८०२०७३८०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकीत करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRAMOD GANPATRAO PAWAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


P RA M O D cou=COOPERATION MARKETING AND TEXTILES DEPARTMENT, 
2.5.4.20=ba1 df963775f8ead7f1 0c7f6fad8e2573f437f35d4b00e0 
9a9b9cOccdbf0d42a, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
G A N PATRAO PAWA R serialNumber=5D6B51FDDC1FD566C46A6440D68EF837953792 
25572F777B66113D5833F98B04, cn=PRAMOD GANPATRAO 
PAWAR 
Date: 2023.11.10 18:01:34 +05'30' 


(प्रमोद पवार ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा. मंत्री (qatar) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

सचिव (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

आयुक्‍त (वस्त्रोद्योग), वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, नागपूर. 

महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-१/ २, मुंबई / नागपूर. 

५. महालेखापाल, लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र-१/ २, मुंबई / नागपूर. 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

८. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४३१), मंत्रालय, मुंबई. 

९. वित्त विभाग (व्यय-२/अर्थ-१३), मंत्रालय, मुंबई. 

१०. अवर सचिव (१७-स), सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११. कक्ष अधिकारी RIAN), सहकार,पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, कार्यासन टेक्स-१ अ, टेक्स-१ ब, टेक्स-२, टेक्स-३, टेक्स-४, सहकार,पणन व 
वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. निवड नस्ती, कार्यासन टेक्स-५. 


Cc 40 A -O 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


